रेल्वे कार्यक्षेत्रामध्ये दैनंदिन बंदोबस्ताकरिता 
बाहययंत्रणेव्दारे (महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा 
महामंडळाकडून ) पुरविण्यात आलेल्या १५० सुरक्षा 
कर्मीना दि.१२ जुलै,२०२० ते दि.३१ डिसेंबर,२०२२ 
पर्यंतच्या मुदतवाढीबाबतच्या दि.१० जुले,२०२३ 
रोजीच्या शासन निर्णयास कार्योत्तर मंजूरी तसेच 


दि.०१/०१/२०२३ ते दि.३१/१२/२०२४ 
कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मरासू-११२१/प्र.क्र.२७६/विज्ा-४ 
मंत्रालय मुख्य इमारत, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: १२ मार्च, २०२४. 


वाचा:- 
१. शासन पत्र क्र.एसएसए-०३१७/प्र.क्र.९०/विशा-४, दिनांक १५.०३.२०१७. 
२. शासन पत्र क्र.मरासु-११२१/प्र.क्र.२७६/विशा-४, दिनांक १०.०७.२०२३. 
३. पोलीस आयुक्‍्त,लोहमार्ग,मुंबई यांचे दिनांक दि.१९/१२/२०२३ व दि. २५/०१/२०२४ 
रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना :- 


रेल्वे कार्यक्षेत्रातील दैनंदिन बंदोबस्ताकरिता लोहमार्ग पोलीस आयुक्तालय, मंबई यांना 
बाहययंत्रणेव्दारे (महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून ) सुरक्षा कर्मी घेण्यास शासन पत्र दिनांक 
१५.०७.२०१७ अन्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. तथापि लोहमार्ग पोलीस आयुक्तालय यांची 
सदर पदांबाबतची PRA लक्षात घेता सदर सुरक्षा HHA पदांना वेळावेळी मुदतवाढ देण्यात 
आलेली आहे. शासन पत्र दिनांक १०.०७.२०२३ अन्वये सदर १५० सुरक्षा कर्मी यांना दिनांक 
१२.०७.२०२० ते दिनांक ३१.१२.२०२२ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. रेल्वे 
कार्यक्षेत्रातील दैनंदिन बंदोबस्ताकरिता पुरविण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाचे सुरक्षा 
१५० रक्षकांच्या सेवा दि.०१/०१/२०२३ ते दि. ३१/१२/२०२४ या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्याबाबत पोळीस आयुक्‍्त,लोहमार्ग,यांनी केलेल्या विनंतीस अनुसरुन सदर पदांना मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय:- 

रेल्वे कार्यक्षेत्रातील दैनंदिन बंदोबस्ताकरिता लोहमार्ग पोळीस आयुक्तालय, मुंबई 
यांच्याकडील बाहययंत्रणेव्दारे (महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून ) उपलब्ध १५० सुरक्षा कर्मीना 
दिनांक १२ जुले, २०२० ते दिनांक ३१ डिसेंबर,२०२२ या काळावधकरिता दिनांक १० जुलै,२०२३ 
रोजीच्या शासन पत्रान्वये घेण्यात आलेल्या मुदतवाढीबाबतच्या शासन निर्णयास कार्योत्तर मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मरासू-११२१/प्र.क्र.२७६/विशा-४ 


तसेच रेल्वे कार्यक्षेत्रातील दैनंदिन बंदोबस्ताकरिता मनुष्यबळाची आव्यकता लक्षात घेता 
लोहमार्ग पोलीस आयुक्तालय, मंबई कार्यालयाकरिता बाह्ययंत्रणेव्दारे (महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा 
महामंडळाकडून)घेण्यात येणाऱ्या १५० पदांना दिनांक ०१ जानेवारी, २०२३ ते दिनांक ३१ 
डिसेंबर,२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


यासाठी होणारा खर्च लेखाशीर्ष बी-१, २०५५ पोलीस (१११) (००) (०३)- Led IS, (संगणक 
सांकेतांक २०५५०४४४, १०-कंत्राटी सेवा या लेखाशीषातंर्गत सन-२०२३-२०२४ मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


याकरिता पोळीस आयुक्‍्त,लोहमार्ग,मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच त्यांच्या अधिनस्त 
कार्यालय अधिक्षक यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१२१४१९५१०५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by PRAVIN SAHEBRAO DHIKALE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, 
2. 


20=6d 1bb8a730bc70c2cbcd0b01 bab78ae17bc67 1feb580b 
bbcd692fb0650b8855, postalCode=400032, st=Mahi 


DHIKALE se ॥ 00000 क 
(प्रविण सा.ढिकले) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्यमुंबई, 
२. पोलीस आयुक्त, मुंबई. 
३. पोलीस आयुक्‍त,लोहमार्ग,मुंबई. 
४. पोळीस महासंचालक तथा महाव्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), लेखापरीक्षा, मुंबई 


६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. कार्यासन/अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. कार्यासन/व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवडनस्ती (विझा-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


